जागतिक बँक अर्थसहाय्यित (Strengthening 
Teaching-Learning and Results for States 
(STARS) या प्रकल्पासाठी सन 2022-2023 या 
आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र हिस्सा रु. २२४६.०९ लक्ष व 
राज्य हिस्सा रु.१४९७.३९ लक्ष असा एकूण रू. 
३७४३.४८ लक्ष इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ एप्रिल, २०२३ 
वाचा:- 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६, 
दि. ३१ मार्च, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक: 

वाचा येथील शासन निर्णय दि. ३१ मार्च, २०२३ मधील परिच्छेद २ मधील स्तंभ 
राज्य हिस्सा ४० टक्के यापुढील लेखाशीर्ष स्तंभातील मागणी क्र. ई-०२, 2202, सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ शिक्षक आणि इतर सेवा (००) (०४) जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्य 
केल्या जाणा-या राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण 
(कार्यक्रम) (२२०२ ००१८) याऐवजी मागणी क्रमांक ई-०२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
शिक्षण, १०६ शिक्षक आणि इतर सेवा (००) (०३) जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्य केल्या जाणा-या 
राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) 
(2202J09¢) असे वाचावे. 
२. तसेच, परिच्छेद (४ च्या शहोवटी “शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.समग्र- 
२०२०/प्र.क्र.१२०/एसडी-१ दि. २४ जुले, २०२० शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन 
करावे.”असा समावेश करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥१0.१59॥॥9.00९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३०४१३१४२४५३८९२१ असा 
आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 
IMTIYAZ 
MUSHTAQUE KAZI 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६ 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा. उपसभापती,विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
७. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
१३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
१५.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 
१६.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (सर्व) 
१७.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) (सर्व) 
१८.प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 
१९.संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२०.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
२१.सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवड नस्ती (एस.डी. ६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


